सन २०१८-१९ करीता विशेष केंद्रीय सहाय्य 
योजनेअंतर्गत प्राप्त निधी (अंतिम हफ्ता) 
वितरणास मान्यता व कार्यारंभ आदेश 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रिय-२०१८/प्र.क्र.ई६९/का.-१९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: ०५/११/२०१८ 
वाचा - 
१. जनजाती कार्य मंत्रालय,नवी दिल्ली यांचे पत्र .F.No.99094/08/209Z-Grants, 
दि.२१/०६/२०१८. 
२. जनजाती कार्य मंत्रालय,नवी दिल्ली यांचे पत्र H.F.No.99094/0%(93)/209¢-TSP, 


दि.२९/०६/२०१८ (२ पत्रे) 
३. आदिवासी विकास विभाग,शासन निर्णय क्र.केंद्रिय-२०१८/प्र.क्र.६९/का.१९,दि.१०.०९.२०१८ 


४. जनजाती कार्य मंत्राळय,नवी दिल्ली यांचे पत्र H.F.No.99094/09(93)/209¢-TSP, 
दि.२७/०९/२०१८ (२ पत्रे) 


प्रस्तावना - 


केंद्र शासनास सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरीता विशेष केंद्रीय सहाय्य योजनेअंतर्गत प्रस्ताव 
सादर करण्यात आले होते. सदर प्रस्तावांच्या अनुषंगाने जनजाती कार्य मंत्रालय, नवी दिल्ली येथे प्रकल्प 
मुल्यमापन समितीची (Project Appraisal Committee-PAC) बैठक दि. २३/०५/२०१८ रोजी आयोजित 
करण्यात AGA होती. या बैठकीच्या वाचा क्र. १ वरील इतिवृत्तान्वये केंद्र शासनाने एकुण रु. ११५०२.१७ 
लक्ष निधीच्या प्रस्तावांना मान्यता प्रदान HOST आहे. यापैकी केंद्र शासनाने वाचा क्र. २ वरील पत्रांन्वये 
पहील्या हफ्त्याच्या स्वरूपात वितरीत केलेला रु.७४५४.७८ लक्ष इतका निधी वाचा क्र.३ वरील शासन 
निर्णायान्वये आयुक्‍त, आदिवासी विकास नाशिक यांना वितरित करण्यात आलेला आहे. आता केंद्र 
शासनाच्या वाचा क्र.४ वरील पत्रांन्वये प्राप्त रु. ४०४७.३९ लक्ष इतका निधी आयुक्‍त, आदिवासी विकास 


नाशिक यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय (Government resolution)- 


केंद्र शासनाने सन २०१८-१९ करिता विशेष केंद्रीय सहाय्य योजनेअंतर्गत मंजूर केलेल्या एकूण 


रु. ११५०२.१७ लक्ष (रु. एकशे पंधरा कोटी दोन लक्ष सतरा हजार रूपये फक्त) इतक्या निधीतुन पुढील 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रिय-२०१८/प्र.क्र.६९/का.-१९ 


कामांकरीता तालिकेत स्तंभ क्र. ६ मध्ये दर्शविलेल्या निधीच्या मर्यादेत रू.४०४७.३९ लक्ष (चाळीस कोटी 


सत्तेचाळीस लक्ष एकोणचाळीस हजार रूपये फक्त) खर्च करण्यास व मंजूर योजनांसाठी कार्यारंभ 


करण्यास याद्वारे शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


अ. योजनेचे नाव योजनेचे ठिकाण / सन । वितरीत । वितरीत 
क्र योजना राबविणारी  ।२०१८-१९| करण्यात । करण्यात 
यंत्रण करीता आलेला निधी | येणारा निधी 
२0/५1७/संस्था) मंजूर निधी) (रु.लाखात) | (रु.लाखात) 
(रु.लाख 
1 2 3 ee 5 [eee 
1 Setting up Scholarship cells outh Dreamers 
Foundation (YDF) । 22.87 14.82 08.05 
ATC-Nashik 
2 Community based approach to improve MAHAAN / 
health and nutritional status | and to Melghat PO,ITDP- 100.00 64.81 35.19 
reduce mortality rate of tribals of Dharni 
Melghat 
3 Special Projects on Health & Nutrition Tribal 
by state through back yard poultry and ommissionerate 201.50 130.60 70.90 
convergence of schemes 
4 | Livelihood generation through bamboo KONBAC/TRTI 171.00 110.83 60.17 
based enterprises 
5 Doubling income of tribal farmers IBAIF/ 
through agriculture , horticulture and INashik,Palghar, 
vegetables in collaboration with BAIF Nandurbar district | 345.00 223.60 121.40 
& Commissionerate, 
Nashik 
| Income generation through Goat RLM/Pradhan 
Farming, Back yard poultry & 8 districts- Palghar, 
Agriculture in collaboration with hane, Gadchiroli, 
SRLM/Pradhan. avatmal, 
handrapur, 200.00 129.62 
Nanded, Raigad 70.38 
and Nashik district 
Commissionerate, 
Nashik 
7 Resource Centre for Micro planning PESA &FRA area 
and resource management for jf Maharashtra 260.00 168.51 91.49 
livelihoods under PESA &FRA 
a Mumbai School of Economics and Mumbai university 
Public Policy- Extension of diploma in fand 
CER RTI 486.50 315.31 171.19 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रिय-२०१८/प्र.क्र.६९/का.-१९ 


योजनेचे नाव 


योजनेचे ठिकाण / 


य राबविणारी 
यंत्र 


(20//1९/संस्था ) 


सन 
२०१८-१९ 
करीता 
मंजूर निधी 
(रु.लाख 


वितरीत 
करण्यात 
आलेला निधी 
(रु.लाखात) 


वितरीत 

करण्यात 
येणारा निधी 
(रु.लाखात) 


2 


3 


| 4 | 


The Karadi Path- English Teaching 
Program- Scale up 


PO,ITDP- 
Pen,Ghodegaon, 
Nashik, 
Taloda,Rajur, 
Dhule, Yawal, 
Kalwan,Dharani, 
Gadchiroli and 
Kradi Path 


206.11 


133358 


72.53 


10 


Washing Machine(Washer and Dryer) 
At Govt AS 


PO,ITDP,Dhule-10 


AS 

POJTDP Yawal- 
SAS 

@ 4 lac per AS 


60.00 


38.89 


21.11 


11 


Centre For Youth Development And 
Activities, Pune- Grey Water Recycling 
And Other Activities 


Centre For Youth 
Development and 
Activities, Pune 

5 AS of ITDP 
Rajur @ 4 lac per 
AS 


20.00 


12.96 


07.04 


12 


Gamified Learning Labs In Eklavya 
Schools ( training support & tablets for 
students; content under CSR) 


EDUISFUN 
14 EMRS & 
ommissionerate 
, Nashik 


67.00 


43.42 


23.58 


13 


Govt. Dental College,Nagpur and 
Salam Mumbai anti -Tobacco 
awareness and treatment 


Govt. Dental 
College, Nagpur 
and Salam 
Mumbai,ATC 
Nagpur 

All ITDP of ATC 
Nagpur 


120.00 


77.77 


42.23 


14 


Water Neutral Ashram schools 


Waterfield 
Technologies 
PO,ITDP 
Nandurbar-3 
AS/hostel 
PO,ITDP,Nashik- 


1AS, Mundegaon 


172.00 


111.48 


60.52 


पृष्ठ ७ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रिय-२०१८/प्र.क्र.६९/का.-१९ 


अ. योजनेचे नाव योजनेचे ठिकाण / सन वितरीत | वितरीत 
क्र. योजना राबविणारी २०१८-१९) करण्यात | करण्यात 
यंत्र करीता आलेला निधी येणारा निधी 
PO/ATC/HRT) मंजूर निधी) (रु.लाखात) | (रु.लाखात) 
(रु.लाख 
1 2 3 | 4 | 5 | 6 | 
15 | Maharashtra Andhashraddha Nirmoolan | ITDP Dhule, 
Samiti-Interactive Lectures with Nandurbar, 
demonstration to curb superstitious Taloda, 5.00 3.24 01.76 
practices Yawal,Rajur - 72 
AS 
16 | Model Green Eco sensitive and See Green 
sustainable ashram/EMRS schools Solution 
(pilot ) * 10 schools ( waste , water and | 10 AS of ITDP- 47.14 
133.96 86.82 
energy interventions) over 2 years Jawhar,Dahanu, 
Shahapur, 
Ghodegaon 
17 | TISS - CALEM for Quality Assurance | TISS - CALEM 
and Resource Mobilization Frameworks | All AS across 250.00 162.03 87.97 
for Ashramshalas Maharashtra 
हय Art India (Khula Aasmaan)-Art Training ae ave 13.20 
(for 1200 students and 60 teachers at 6 T 37.50 24.30 
AS) ITDP Dahanu-3 
AS 
19 | Eklavya teacher training for science Eklavya 
education Foundation 65.67 
ATC Nashik, 186.64 120.97 
Amravati,Nagpur 
20 |BVG - WIBAK Providing internet | BVG/5 AS of 
connectivity to remote areas by setting | ITDP Nandurbar 75.00 48.61 26.39 
up network at AS @15 lacs per school. 
21 | Providing basic Ambulance with BVG/ 301 AS and 
AYUSH doctor and ANM for Govt AS’ | 8 EMRS of ITDP - 
(ATC Amravati, Nashik and Nagpur) Kalwan,Taloda, 
and EMRS for remote locations Dhule, 
Yawal,Nandurbar, 
Rajur,Kinwat,Pand य 1176.81 638.91 
harkawada,Dharani, 
Aheri 
Kalamanuri,Nagpur 
, Gadchiroli, 
Bhamragad 
22. | raining of | production of Organic | PO- ITDP Rajur 16.00 10.37 05.63 
fertilizer to tribal farmers 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रिय-२०१८/प्र.क्र.६९/का.-१९ 


अ. योजनेचे नाव योजनेचे ठिकाण / सन | वितरीत । वितरीत 
क्र. 3 राबविणारी 2092-98) करण्यात | करण्यात 
यंत्रण करीता आलेला निधी| येणारा निधी 
(20//10/संस्था) मंजूर निधी| (रु.लाखात) | (रु.लाखात) 
(रु.लाख 
1 2 3 ie] 5 =] 
23 Training of making various by products | PO- ITDP Rajur 8.00 5.18 ढळे 
of rice 
24 | Supplying mini rice mill to SHG groups | PO- ITDP 
(with weighing and packaging ) Ghodegaon 200) ae 10.56 
25 | Establishment of Moha Processing unit | PO- ITDP 
(preparation of Laddu) Gadchiroli 690 | री eee 
26 | BMH Transmotion- Innovative IBMH Transmotion 
movable storage system & Commissionerate | 41.20 26.70 14.50 
27 | Mumbai School of Economics and oe i 
Public Policy - Sustainable MEP | VM!Versity an 
marketing and value addition TRI 3 लाटत? 82.89 
28 | NORID and Fishcop Fed- Fishery cage, | NORID / 
mono, poly culture 3 Reservoirs of 118.20 76.61 41.59 
( Nashik ) @ 3 reservoirs Nashik district 
29 | Muradpur Lift irrigation project for | PO-ITDP Nagpur 
tribal farmer. (ITDP Nagpur) SUPA i. Saree 175.94 
30 | Financial assistance to tribal Youth for | PO-ITDP Nashik 15.00 9.72 
Provide E Rickshaw (ITDP NASHIK) 05.28 
31 & ator AYUSH & TRTI 212.00 137.40 74.60 
AYUSH - Warli painting clusters PO-ITDP Dahanu 
32 | IIT Bombay- Prof Sandesh Creating [IIT Bombay / TRTI 300.00 194.44 
Livelihood in Jawhar & Mokhada IPO-ITDP Jawhar 105.56 
33 | Vanmitra Abhiyan for PESA & FRA |IRTI 
implementation (PMU) seca oe 11.44 
34 | Organizing FPOs of 15000 farmers for MINDTREE/ TRTI 
processing, distribution, branding and 2440.00 | 1581.42 858.58 
retailing 
35 | Creation of village level plans for CFR /TRTI 
(for 200 villages @ 1.78 L per village) BOE | 220s 1), A227 
36 | Implementation of plans under | TRTI & all ATC’s 
Magnetic Maharashtra for Tribal 500.00 324.06 175.94 
Tourism, Skill development and others 
न : रू SHGs. PO-ITDP T 
3 ee ead for women SHGs. PO-ITDP Taloda 400.00 759.25 140.75 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रिय-२०१८/प्र.क्र.६९/का.-१९ 


अ. योजनेचे नाव योजनेचे ठिकाण / सन वितरीत । वितरीत 
क्र. योजना राबविणारी २०१८-१९) करण्यात | करण्यात 
यंत्रण करीता आलेला निधी| येणारा निधी 
२0/५1०/संस्था) मंजूर निधी) (रु.लाखात) | (रु.लाखात) 
(रु.लाख 
1 2 3 foes 5 | 6 | 
38 | Quest-Centre for innovation, planning [TRTI 
and evaluation (PMU) TRTI Centre at 1000.00) 648.12 351.88 
Mumbai 
39 | Record Room —creation and ecretariat and 35 
digitization (Secretariat and 35 field ffield offices of 125.00 81.02 43.98 
offices ) DD 
40 Monitoring and Evaluation 230.00 149.07 80.93 
Total 11502.17| 7454.78 | 4047.39 


२. उपरोक्त रु.४०४७.३९ लक्ष (चाळीस कोटी सत्तेचाळीस लक्ष एकोणचाळीस हजार रूपये फक्त) खर्च 
मागणी मागणी क्र. टी-५, २२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागसवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे 
कल्याण, (०२)(४३) विशेष केंद्रीय सहाय्य अन्वये केंद्रीय सहाय्य (केंद्र योजना), ३१-सहाय्यक अनुदान 
(वेतनेत्तर) (२२२५ ०४२) यामधीळ सन २०१८-१९ मध्ये अर्थसंकल्पित असलेल्या निधीतून करण्यात यावा. 


३. सदर निधी अर्थसंकल्पिय अंदाज वितरण व संनियंत्रण प्रणालीद्वारे वितरीत करण्यात आला आहे. 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक यांनी वितरीत निधीच्या मर्यादेत निधी तातडीने 
आहरीत करण्याची दक्षता घ्यावी व संबंधित अपर आयुक्‍त,आदिवासी विकास / प्रकल्प अधिकारी ,एकात्मिक 
आदिवासी विकास प्रकल्प /योजना अंमळबजावणी करणारी यंत्रणा यांना वितरित करावा. 


४. सन २०१८-१९ यावर्षामधील केंद्र शासनाकडुन संदर्भ क्र.१ कडील पत्रान्वये मंजुर योजनांपेकी अ.क्र. 
२,९,१२ व २१ वरील योजनांची मार्गदर्शक तत्वे शासन स्तरावरुन निर्गमित करण्यात आलेली आहेत. 
अ.क्र.३,४,५,६,७,८,,१७,१९,२६,२७,२८,३१,३२,३३,३४,३६,३८व३९ वरील योजनांची मार्गदर्शक तत्वे 
शासन/आयुक्‍ताळय/आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था,पुणे यांच्या स्तरावरुन निर्गमित करण्यात येतील. 
उर्वरित योजनांसाठी अपर आयुक्‍्त/प्रकल्प अधिकारी यांनी शासन निर्णय दि.२२.१२.२०१७ अन्वये प्रदान 
केलेल्या अधिकारानुसार संबधित संस्थेशी समन्वय साधुन योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक सुचना 
निर्गमित करुन रुपरेषा तयार करणे, लाभार्थी निश्चित करणे,मुल्यमापन व आढावा घेणे इ. बाबींसाठी कार्यपद्धती 
निश्चित करावी.या योजनांसाठी प्रशासकीय मान्यता/मार्गदर्शक तत्वे निर्गमित करून योजनांची अंमलबजावणी 
तातडीने सुरु करण्याची जबाबदारी संबंधित अपर आयुक्त व प्रकल्प अधिकारी यांची राहील. 

५. केंद्र शासनाकडुन मंजुर सर्व योजनांचा मासिक प्रगती अहवाल संबंधित अपर आयुक्त/प्रकल्प अधिकारी 
यांच्याकडुन प्राप्त करुन घेवुन दरमहा १० तारखेच्या आत शासनास सादर करणे व कार्यान्वित असलेल्या 
योजनांसंदर्भात पुढील निधी संबंधितांना वितरित करण्यापुर्वी त्या योजनेचा आर्थिक व भौतिक प्रगती अहवाल 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रिय-२०१८/प्र.क्र.६९/का.-१९ 


व झालेल्या खर्चाबाबत उपयोगिता प्रमाणपत्र उपलब्ध करुन घेण्याची जबाबदारी आयुक्‍त, आदिवासी 
विकास , नाशिक यांची राहील. 


६. ज्या योजना संबंधित प्रकल्प अधिका-यांच्या कार्यक्षेत्रात राबविल्या जातील त्या योजनांच्या लाभार्थ्यांची 
यादी व Geo-tagged photographs हे www.stcmis.gov.in/smis या वेबसाईट वर अपलोड करावेत. प्रकल्प 
राबविल्याबाबतचा आवश्‍यक दस्ताऐवज संबंधित प्रकल्प अधिका-यांमार्फत ठेवण्यात येवून तो योग्य प्रकारे जतन 
केला जाईल याची दक्षता संबंधित प्रकल्प अधिकारी यांच्याकडून घेण्यात यावी व योजनांची कालबद्ध 
अंमलबजावणीची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित अपर आयुक्‍त व प्रकल्प अधिकारी यांची राहील. 


७. या शासन निर्णयाद्वारे मंजूर करण्यात आलेले अनुदान ज्या बाबींसाठी खर्च करण्यास मंजूरी देण्यात 
आलेली आहे, त्याच बाबींसाठी खर्च करावे व त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र आर्थिक व भौतिक अहवाळासह 
शासनास सादर करण्याची दक्षता संबंधितांनी घ्यावी. 


८. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ४७२/अर्थोपाय, दिनांक 
११/१०/२०१८ अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८११०५१३०६४९४७२४ असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


ne ingh R Rajput 
IN: C=IN, ० ॥ Of Maharashtra, 
= ostalCode=400032, 

itsingh=: 
be611413980d3efebe7< 
8360b7b526b5159edd0 


INumber=32168d31c7d800af039db36 
a U 57f6a01d233033f3f7c16b7ca135b2c86802 
b: jh R Rajput 
Di 2018.11.05 13:10:37 +05'30' 


(अ.रा.राजपूत) 
कार्यासन अधिकारी 
प्रत, 
१. मा. मंत्री, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. मा. राज्यमंत्री, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. प्रधान सचिव, आदिवासी विकास, मंत्रालय, मुंबई 
४. आयुकत, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 
५. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था,पुणे 
६. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
८. सहसचिव /उपसचिव,आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
९. अपर आयुक्‍त,आदिवासी विकास,ठाणे/नाशिक/अमरावती/नागपूर 
१०. अवर सचिव, भारत सरकार, जनजाती कार्य मंत्रालय, शास्त्री भवन, नवी दिल्ली 
११. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१२. सर्व प्रकल्प अधिकारी,एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 
१३. नियोजन विभाग/वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. अवर सचिव/ कार्यासन अधिकारी , का-६, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
94. Pras नस्ती (का.१९) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


